लोकसेवकाविरुध्दच्या खटल्यामध्ये 

फौजदारी प्रक्रिया संहिता, ९१९७३ च्या 

कलम १९७ अंतर्गत दोषारोपपत्र दाखल 
करण्यापर्वी शासनाची पर्वमंजरी घेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शुध्दीपत्रक क्रमांक - इएनक्यू - १९०६/प्र.क्र.९९/पोल-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक - १० जानेवारी, २००७. 


बाचा :- शासन परिपत्रक क्रमांकः SUA ११०६/ प्र.क्र.९९/ पोल-२, दिनांक २२ डिसेंबर, २००६. 
शुध्दीपत्रक 


शासन परिपत्रक क्रमांक SOAR १९०६/ प्र.क्र.९९/ पोल-२, दिनांक २२ डिसेंबर, २००६ मधील परिच्छेद क्रमांक २ मध्ये 
"अशी प्रत्यक प्रकरण शासनाकडे सादर करणे आवश्यक वरीलप्रमाणे संरक्षण उपलब्ध आहे अशा लोकसेबकांविरुध्द दाखल 
गुन्हयांमध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १९७ (१) अन्वये शासनाची मान्यता आवश्यक आहे अथवा कसे याबाबत निर्णयासाठी 
अशी सर्व प्रकरणे शासनाकडे संबंधित प्रशार्साकय विभागामार्फत सादर करण्यात यावीत. " या मजकुराऐवजी ''अशी प्रत्येक 
प्रकरणे शासनाकडे सादर करणे आवश्यक आहेत. तरी याबाबत सर्व पोलीस घटक प्रमुखांना या परिपत्रकाद्वारे असे 
निर्देशित करण्यात येते को, ज्यांना वरीलप्रमाणे संरक्षण उपलब्ध आहे अशा लोकसेवकांविरुध्द दाखल गुन्हयांमध्ये 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १९७ (१) अन्वये शासनाची मान्यता आवश्यक आहे अथवा कसे याबाबत निर्णयासाठी 
अशी सर्व प्रकरणे शासनाकडे संबंधित प्रशासकिय विभागामार्फत सादर करण्यात यावीत. " असे वाचावे. 


सदर शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात आले असून, त्याचा संगणक 


सांकेतांक २००७०११०१३५९२०००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


(fa. फ. बसाव ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन 


प्रत - माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी. 

१) सर्व प्रशासकिय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

३) संचालक, सरकारी अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

४) पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई / पुणे / नाशिक / नागपूर / औरंगाबाद / सोलापूर / अमरावती / नबी मुंबई /ठाणे, 
५) सर्व परिक्षेत्रांचे बिशेष पोलीस मर्हानरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य. 

६) सर्व जिल्हा दंडाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, 

७) सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक. महाराष्ट्र राज्य, 

८) निवड नस्ती, पोल-२. 


New (0१॥७).ध०1 2\2007\Januars ‘Circular CRPC 197 (10.1073 ] 


